वर्ष ९ , अंक १ ] 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार , जानेवारी १ ९ , २०२३ / पौष २ ९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . १ . 


Reg . No. NPCITY / 236 / 2018-20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


, 


वर्धा : 

दिनांक १८ जानेवारी २०२३ . 
ना - एक -१ ( १७ ९९ ) . 


[ पृष्ठे १ किंमत : रुपये ५५.०० 

1 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( १ ) अन्वये अधिसूचना 


क्रमांक अका - जमीन- कावि- १२७-२०२३ . – 

ज्याअर्थी , तहसीलदार , वर्धा यांनी त्यांचे पत्र क्र . अका- प्र . - १ - कावि - ५८-२०२३ अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालानुसार 
अपर जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगरे , नागपूर विभाग यांनी “ हिंदु हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग ” महामार्गालगत 
उभारण्यात येणा - या Wayside Amenity करीता प्रकरण क्रमांक ४०- एलएनए - २२-२०२२-२३ , मौजा गणेशपूर , ता . जि . वर्धा येथिल सर्वे क्र . ३७ व ३८ 
मधून आराजी ०.०८३ हे . आर मधील पांधण रस्ता Wayside Amenity ला कुंपण करणे आवश्यक असल्याने मंजूर करण्याबाबत विनंती केलेली 
असल्याबाबत नमूद केलेले आहे ; 


ज्याअर्थी , तहसीलदार , वर्धा यांनी दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी मौक्का पाहणी केलेली असून मौक्का पाहणी अंती मौजा गणेशपूर , 
ता . जि . वर्धा येथिल सर्व्हे क्र . ३७ व ३८ या दोन्ही शेतजमिनीच्या मधातील पांधण रस्त्यामुळे कोणत्याही शेतक - यांचा रस्ता बंद होत नाही . सदर पांधण 
रस्त्याखालील शासकीय जमीन महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ मर्या . यांना कुंपण करणे आवश्यक असल्याने पांधण रस्त्याचे हक्क नष्ट करण्यास 
हरकत नसल्याबाबत यांनी अभिप्राय सादर केलेले आहे . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी , राहुल कर्डिले , जिल्हाधिकारी , वर्धा , 
मौजा गणेशपूर , ता . जि . वर्धा येथिल सर्व्हे क्र . ३७ व ३८ मधून आराजी ०.०८३ हे . आर मधील पांधण रस्ता Wayside Amenity ला कुंपण करणे 
आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( १ ) नुसार नष्ट करण्याचे योजिले आहे . 


सदर बाबतीत कुणाला उजर / आक्षेप असल्यास सदर अधिसूचना प्रसिध्दीचे दिनांकापासून ९ ० दिवसात उजर / आक्षेप उपविभागीय अधिकारी , वर्धा 
अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालय , वर्धा येथे सादर करावेत . सदर मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेप / उजर यांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी . 


राहुल कर्डिले ( भा.प्र.से ) , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


( १ ) 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS ANDBOOKDEPOT , CIVILLINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


